wad, wee तंत्रनिकेतन, 
महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा 
गट-अ या पदावर नामनिर्देशानाने 
नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.११२/१७/तांशि -७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ सप्टेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(१(६४)/५६९/सात-अ, दि. ३०/१०/२०१७ . 
२) या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२० जुले, २०१८ . 


शासन निर्णय - 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा, गट-अ या पदावर महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत एकूण ०८ उमेदवारांची संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयाव्दारे नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदर नियुक्ती प्राप्त उमेदवारांपैकी खाली नमुद उमेदवाराच्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणात प्रशासकीय कारणास्तव व त्यांचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा गुणवत्ता क्रमांक अबाधित ठेवून 
पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ येथे दर्शविल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने अशात: बदल करण्यात 
येत आहे. 


संदर्भाधीन | आयोग पुरस्कृत आयोगाने । पुर्वीचे पदस्थापनेचे सुधारीत 
RTA उमेदवाराचे नांव शिफारस ठिकाण पदस्थापनेचे 
निर्णयातील केलेला प्रवर्ग ठिकाण 
BAYH 
Ses 2 3 ae ५ 
२ श्री. भामरे सुनिल इ.मा.व शासकीय शासकीय 
सुखदेव तंत्रनिकेतन, जालना | तंत्रनिकेतन, पेण 


०२. उपरोक्त परिविक्षाधीन अध्यापकास संदर्भाधीन क्र.२ येथील नियुक्ती आदेशातील सर्व अटी व शर्ती 
लागु राहतील. 

०३. संबंधित उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर निर्देशिलेल्या सुधारित नियुक्तीच्या ठिकाणी प्राचार्य या 
पदावर या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत रुजू व्हावे. त्याबाबतचा अहवाल संबधित 
संस्थाप्रमुखाकडे सादर करावा व संस्थाप्रमुखांनी सदर अहवाल संचालकामार्फत शासनास सादर करावा. 
०४. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Gaara विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ च्या (२०१४ चा २९) कलम १०४ (ख) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाद्वारे श्री. भामरे सुनिल सुखदेव 
यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे पहिले कुलसचिव म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 
असून सध्या ते तेथे कार्यरत आहेत. 

०५. श्री. भामरे यांच्या उक्त पदावरील ORAM संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांना तात्काळ रूजु 
करून घ्यावे. 

०६. तद्नंतर त्यांना त्यांच्या मूळ पदावरून प्राचार्य, शासकीय तंत्र निकेतन, पेण या पदाचा कार्यभार 
स्विकारण्यास्तव तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.११२/१७/तांशि -७ 


०७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२९१४३१०९८२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढ Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
h DN: c=IN, o=Government 1t Of Maharashtra, ou=Higher And Technical 
u 7 | I aya Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=720a277025fdf5a4898b244953b82406eea05963bc456f1e1 eB 
621591748305, 
serialNumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd781 
h e y 6002b4afOffif1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.09.29 14:37:39 +05'30! 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


संबंधित उमेदवार (नोंदणीकृत डाकेने) (e-mail द्वारे) 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


9. 
C. 


९» 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे), 

कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, विद्याविहार, पो.लोणेरे, ता.माणगांव 

(कोकण रेल्वे), जिल्हा रायगड, 

संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सहसंचालक तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई/औरंगाबाद (तंत्र शिक्षण संचालनालया मार्फत), 
प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन,जालना व पेण, 


१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना व रायगड, 
१२. निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


